शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार 
रुग्णालय, लातूर या संस्थेचे “विलासराव 
देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था, 
लातूर” असे नामकरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२०/प्र.क्र.०४/प्रशा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक: २० फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा:- संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्र.सवैशिवसं/शावैमवरूला/नामकरण/ 
१०४८/७-अ, दि.१७/०१/२०१८. 


प्रस्तावना:- 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
सर्वोपचार रुग्णालय,लातूर या संस्थेस माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे नाव देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय,लातूर या संस्थेचे नामकरण 
“विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था, लातूर” असे करण्यात येत आहे. यानुषंगाने 
आवश्यक कार्यवाही संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांनी करावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२४१२००२४८७१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prakash Osaka ns 

Baban र 

Surwase 
(प्रकाश सुरवसे) 

BY सचिव »गहाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राज भवन, वाळकेश्वर मार्ग, मलबार हिल, 
मुंबई - ४०० ०३५. 


area निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२०/प्र.क्र.०४/प्रशा-२ 


AD 


) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
५) मा.मंत्री (वे.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
) 

) 

) 

) 


AN 


oC 


o~ 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई - Yoo ०२१. 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई - ४०० ०२१. 
मा.राज्यमंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१०) मा.सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
99) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
१३) महालेखापाल- (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 


£39) 


9 


eS 


vo 


१४)विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

१५) जिल्हाधिकारी,लातूर. 

१६) सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सवी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग, मुंबई. 

१७) सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. (संचालकांमार्फत) 

१८)जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

१९) निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


